महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष 
विकासासाठी “काजू फळपिक विकास 
योजना” लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:काविधो-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१८ जुले, २०२३ 
संदर्भ:- 
१. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: काविधो-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. १६.०२.२०२३ 
२. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेले जा.क्र. 
कृआ/फलो-२/काजू फ.वि.यो./१३७९९/२०२३, दिनांक २१.०४.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत होतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून 
महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात 
“काजू फळपिक विकास योजना* लागू करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयान्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भूदरगड, गडहिंग्लज व राधानगरी या तालुक्यात 
मोठ्या प्रमाणात चांगल्या प्रतीचे काजू उत्पादन होत असून या तालुक्‍यातून काजू लागवड तसेच प्रक्रीया उद्योग 
उभारणीची मागणी वाढत असल्याने योजनेमध्ये भूदरगड, गडहिंग्लज व राधानगरी या तालुक्यांचा SATIS करावा 
अशी विनंती संचालक (फलोत्पादन), यांनी संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यास अनुसरुन काजू 
फळपिक विकास योजनेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड, गडहिंग्लज व राधानगरी या तालुक्यांचा समावेश 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.. 


शासन निर्णय: 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या “काजू फळपिक विकास योजना* या 
योजनेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड, गडहिंग्लज व राधानगरी या तालुक्यांचा समावेश करण्यास तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सर्व तरतूदी या AGRA लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inat संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७१८१७१७४५०२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


त तिरी, ण जगति 
GORAKHNATH a 00 00 
MHAPANKAR Se 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१२०/ ९-ओ 


५. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
६. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. अपर मुख्य सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३. अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२ 
१५. अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१६. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१७. प्रधान सचिव (ऊर्जा, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
१८. प्रधान सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१९.आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२०.आयुकक्‍त (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१. महालेखापाल ७, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
२२. संचालक (पणन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२३. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२६. विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे 
२७. विभागीय कृषि सह संचालक, कोल्हापूर 
२८. प्रादेशिक अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुंबई/नागपूर 
२९. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बृहन्मुंबई/मुंबई उपनगर/ ठाणे/पालघर/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/ कोल्हापूर 
३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बृहन्मुंबई/मुंबई उपनगर/ठाणे/पालघर/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/ कोल्हापूर 
३१.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
३३.कक्ष अधिकारी (कार्या. 9839), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३२.कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३४.कार्यासन ९-अ निवडनस्ती 


रा: “४: >. ८: 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


